सन 2098-20 करीता fears केंद्रिय 
सहाय्य अंतर्गत प्राप्त निधी वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१/०८/२०१९ 


वाचा- 

१. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/09/2098-Grants,f&.99/03/2098. 

२. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र F.No.99094/09(98)/2098-TSP, fe. १५/०७/२०१९ 

३. आदिवासी विकास विभाग,झ्ञासन निर्णय क्र.केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.१९,दि.०५.०८.२०१९ 

४. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र F.No.99094/09(98)/2098-TSP, fe. २६/०८/२०१९ (२ पत्रे) 
प्रस्तावना - 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता विशोष केंद्रिय सहाय्य योजनेअंतर्गत प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर 
करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली येथे प्रकल्प मुल्यमापन 
समितीची (Project Appraisal Committee-PAC) बैठक दि. 92.02.2098 रोजी आयोजित करण्यात आलेली 
होती. या बैठकीच्या वाचा क्र. १ वरील इतिवृत्तान्वये केंद्र शासनाने विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत एकुण रु. 
११५२९.०९ लक्ष निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. यापैकी केंद्र शासनाने वाचा क्र. २ वरील दोन 
पत्रांन्वये वितरित केलेला रु.१०४४.६५ लक्ष लक्ष संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.३ अन्वये आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन दि.२६.०८.२०१९ च्या दोन पत्रान्वये रू.६९७९.०१ लक्ष व रू.३५०५.४३ लक्ष 
असा एकूण रू.१०४८४.४४ लक्ष इतका निधी प्राप्त झालेला असून सदर निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
नाशिक यांना वितरीत करण्याची बाब या नस्तीवर विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय (Government resolution)- 


केंद्र शासनाने सन 2098-20 करिता विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत मंजूर एकूण रु. ११५२९.०९ लक्ष 
(रु. Thal पंधरा कोटी एकोणतीस लक्ष नऊ हजार फक्त) निधीमधून पुढील कामांकरीता तालिकेतील स्तंभ क्र. ५ 
मध्ये दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत रू.१०४८४.४४ लक्ष (रु. VHal चार कोटी aaah लक्ष चव्वेचाळीस हजार 


फक्‍त) खर्च करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


— 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


SCA For Year 2019-20 


— 


सन 
योजनेचे ; वितरीत 
२.1८. वितरीत 
Sr नाव ठिकाण/योजना करण्यात 
| योजनेचे नाव र्‍ करिता करण्यात 
No राबविणारी यंत्रणा मंजुर आलेला निधी 
ae मंजूर निधी येणारा निधी 
(20/॥1७८/सस्था) (रु. लाखात) 
(रु. लाखात) (रु. लाखात) 
| २ ३ | A & 
1 | Maharashtra Andhshraddha Nirmoolan | Maharashtra 5.00 5.00 शि 
Samiti-Interactive Lectures with | Andhshradha 
demonstration to curb — superstitious | Nirmoolan Samiti/ 
practices 5 lac year 1 & 5 lac Y 2 ATC Nashik 
2 | Model Green Eco - sensitive and | See green solution/ 133.96 133.96 णि 
sustainable ashram/EMRS schools (pilot ) | ATC Thane 
* 10 schools ( waste , water and energy 
interventions) over 2 years 
3 | Eklavya Foundation teacher training for | Eklavya Foundation 182.64 50.00 132.64 
science education / Commissionerate 
4 | Providing basic Ambulance with AYUSH | BVG/ 1004.40 शि 1004.40 
doctor and ANM for Govt AS (ATC | Commissionerate 
Amravati, Nashik and Nagpur) and EMRS 
BVG for remote locations 
5 | Muradpur Lift irrigation project for tribal | ATC Nagpur 218.00 ian 218.00 
farmer 
हि Organizing FPOs of 15000 farmers for | TDD/Shabari 2440.00 वि 2440.00 
processing, distribution, branding and | mahamandal 
retailing 
7 | Record Room —creation and digitization Commissionerate 125.00 0७ | 125.00 
( Secretariat and 35 field offices ) 
fo Saajha- Capacity development of SMCs | Saajha/ 1000.00 500.00 500.00 
for all Ashram schools.(5 year program) Commissionerate 
ह्‌ litians Pace Education - Super 50 Tribal | IItians Pace 512.00 300.00 212.00 
students selected from शार for | Education / 
engineering & medical aspirants for | Commissionerate 
competitive exams and Olympiads 
10 | Kayapalat Abhiyan - Furnishing Ashram | Commissionerate 1000.00 10% | 1000.00 
Schools and Hostels 
11 | Gym facilities as per need at Hostels All Project 200.00 aa 200.00 
officer, LT.D.P 
12 | Sports equipmets at Ashram Schools. All Project 200.00 ia 200.00 
officer, LT.D.P 
13. | Education cell and Resource for Field | Commissionerate 200.00 वि 200.00 
Offices. Along the lines of Teach for 
India/Gandhi fellows 
14 | Recreation room for government hostel All Project 44.00 0७ | 44.00 


officer, .T.D.P 


पृष्ठ ६ पैकी 2 


Sea निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 
योजनेचे व्यि वितरीत वितरीत 
२०१९-२० sisi 
Sr. योजनेचे नाव ठिकाण/योजना करण्यात करण्यात 
योजनेचे नाव व करिता 
No राबविणारी यंत्रणा मंजूर निधी आलेला निधी | येणारा निधी 
(20/॥1८/सस्था) (रु. लाख (रु. लाखात) (रु. लाखात) 
15_| Karadipath - ME-SD Treaching Learning | Karadipath 30.00 18.69 11.31 
Innovation. A focused training program to | /Commissionerate 
improve english proficiency of teachers, 
there by enabling them to teach the subject 
they have expertise in , with English as the 
medium of Instruction. 
16 | Mission Shaurya :To promote excellence | Commissionerate 620.00 शि 620.00 
in sports, adventure activities and nurturing 
young leaaders through leadership 
programs training. 
17 | Providing essential and modern equipment | PO ITDP Nashik 1.00 शि 01.00 
to PHC/RH for reduce Maternal mortality 
rate & High risk Pregnancy 
[1.Resucitation Kit @14500 2] Tubectomy 
Set @ 5500 (PO ITDP Nashik) 
18 | GRSE- Bailey Bridge, in order to address | TDD/Collector 400.00 i 400.00 
problems such as maternal deaths, infant | Gadchiroli 
mortality , lack of access to health care due 
to no connectivity in remote areas of 
Gadchiroli. (Collector Office Gadchirol1) 
19 | SAARC Consortium- Thalassemia care | TRTI/TDD 751.88 शिक 751.88 
and skill development project 
20 | Tata Trusts (Collective for livelihoods | Commissionerate / 620.00 | 620.00 
initiatives) - improving HH incomes | Tata Trust 
through layered agriculture based 
livelihoods intervention. (6000 HHs, 
Nandurbar) 
21 | Solar based Lift Irrigation - Collector | TDD/Collector 200.00 ie il 200.00 
Office Gadchiroli Gadchiroli 
22 |CCD NGO- formation of FPO(s) in | TDD/Shabari 500.00 |_| 500.00 
gadchiroli and yavatmal so as to leverage | mahamandal/ CCD 
the benefits arising from collectivizing and | NGO 
to market the produce more efficiently for 
better price realization 
23 | Under the Mango Tree - improving Tribal | PO ITDP 44.00 [| 44.00 
livelihoods through Apis cerana Indica and | Jawhar/UTMT 
Trigona beekeeping (Mokhada, ~200 
beneficiaries)(PO ITDPJawhar ) 
24 | Under the Mango Tree - improving tribal | PO ITDP 16.09 शि 16.09 
livelihoods through trigona | Dharani/UTMT 
beekeeping.(Amrawati, ~100 beneficiaries) 
25. | Income generation of tribal people through | PO ITDP Dharani 20.00 | 20.00 
moha processing unit ( PO ITDP Dharani) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


सन 


योजनेचे वितरीत 
— | eae वितरीत 
Sr. योजनेचे नाव ठिकाण/योजना करण्यात करण्यात 
योजनेचे नाव 6 करिता करण्यात 
No राबविणारी यंत्रणा मंजूर आलेला निधी 
तसं मंजूर निधी येणारा निधी 
(20/॥1८/सस्था) (रु. लाखात) 
. लाखात) (रु. लाखात) 
26 | Creation of Tribal Centre for sustainable | TRTI/SeeGreen 433.00 | आ | 433.00 
technologies. TRTI - SeeGreen Solutions Solution 
27 | Mumbai University, Economics | KOAN Advisory 45.00 23.00 22.00 
Department & KOAN_ Advisory” - | /Mumbai University 
Analytics of Budgeting process and fund | /TDD 
flows under TSP and _ developing 
indicator/outcome based monitoring 
framework for various programs. 
28 | seeGreen Solution - Review of installed | Commissionerate/ 26.16 14.00 12.16 
systems and understand their status, | SeeGreen Solution 
eliminate costs involved in making 
equipment functional and useful 
29 | Infiniti Management - To create robust | TRTI/TDD 300.00 शि 300.00 
systems for documentaion, sharing of best 
practices, dissemination of information 
regarding schemes so as to create a 
strategic connect with tribal communities 
(Quest Centre - TRTD 
30 | Monitoring and Evaluation Commissionerate/ 256.96 | 256.96 
TRTI 
Total(new+committed) 11529.09 1044.65 10484.44 


२. उपरोक्त रू.१०४८४.४४ लक्ष (रु. VHal चार कोटी चौ-याएऐंशी लक्ष चव्वेचाळीस हजार फक्त) खर्च 
मागणी क्र. टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
(०२) (४३) ,विशेष केंद्रिय सहाय्य अन्वये केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२२५ 
०४२) यामधील सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने आहरीत 
करण्याची दक्षता घ्यावी व संबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प /योजना अंमलबजावणी यंत्रणा यांना वितरित करावा. 


४. सन २०१९-२० या वर्षामधील केंद्र शासनाकडुन संदर्भ क्र.१ कडील पत्रान्वये मंजुर योजनांपेकी अ.क्र 
३,४,५,९,१० वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. अ.क्र.६,८,१३,१५, 
१६,१९,२०,२२,२६,२७,२८ व २९ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन/आयुक्‍्तालय/आदिवासी संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. उर्वरित योजनांसाठी अपर आयुकक्‍्त/प्रकल्प 
अधिकारी यांनी शासन निर्णय दि.२२.१२.२०१७ व दि.०३.०७.२०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
संबधित संस्थेशी समन्वय साधुन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करुन रुपरेषा तयार 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


Sea निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


करणे, लाभार्थी निश्चित करणे,मुल्यमापन व आढावा घेणे इ. बाबींसाठी कार्यपद्धती निश्चित करावी.या योजनांसाठी 
प्रशासकीय मान्यता/मार्गदर्शाक तत्वे निर्गमित करून योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याची 
जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

५. केंद्र शासनाकडुन मंजुर सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित अपर आयुक्‍्त/प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन दरमहा १० तारखेच्या आत शासनास सादर करणे व कार्यान्वित असलेल्या 
योजनांसंदर्भात पुढील निधी संबंधितांना वितरित करण्यापुर्वी त्या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल व 
झालेल्या खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,आदिवासी विकास , 
नाशिक यांची राहील. 


६. ज्या योजना संबंधित प्रकल्प अधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविल्या जातील त्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची 
यादी व Geotagged Photographs हे www.stcmis.gov.in /smis या वेबसाईटवर व Central Assistance 
Sceme (CAS) पोर्टलवर अपलोड करावेत. प्रकल्प राबविल्याबाबतचा आवऱयक दस्ताऐवज संबंधित प्रकल्प 
अधिका-यांमार्फत ठेवण्यात येवून तो योग्य प्रकारे जतन केला जाईल याची दक्षता संबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडून घेण्यात यावी व योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व 
प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 


८. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१२/अर्थोपाय, दिनांक २९.०८.२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३११५५२३२२५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Santosh Shivaji 


Jadhav 


(संतोष जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 
१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
अपर AQ, feast विकास,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
१०) अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२) सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
) 
) 


GM 2८. 
eS REF ००७ TS 


aon 


93) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


